जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणूकांतर्गत 
निवडणूकीच्या कामासाठी नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांना द्यावयाचे मानधन, निवडणूक भत्ता 
तसेच निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.८१/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२३. 


वाचा- शासन परिपत्रक क्र. डिएपी-१०१७/प्र.क्र.९८/का.१४८१,दि.२७.७.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ Helles तरतूददीनुसार 


राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. सदर अधिनियमातील 


कलम ३ (३) तीन (अ) नुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण सदस्य संख्येच्या ४/५ (चारपंचमांशा) 


पेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य हे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, नगरपंचायती, नगर परिषदा, 


महानगरपालिका यांच्या मधील निर्वाचित सदस्यांमधून जिल्हा नियोजन समितीवर निवडून दिले 


जातात. याकरीता होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणूकीकरीता सहाय्य करणाऱ्या 


अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचे दर, प्रत्यक्ष मतदान/मतमोजणीच्या दिवशी द्यावयाचा 


निवडणूकीचा भत्ता तसेच निवडणूक खर्चाची मर्यादा शासन परिपत्रक दि.२७.७.२०१७ अन्वये 


निश्चित करण्यात आली होती. सदर मर्यादा नव्याने निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणूकांतर्गत निवडणूकीच्या कामासाठी नियुक्‍त करण्यात 


येणाऱ्या राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या 


निवडणूकीच्या कार्यक्रमाचा कालावधी, निवडणूकीचे कार्यक्षेत्र, मतदार संख्या इ. बाबी विचारात 


घेऊन wiles विवरण पत्रात नमूद केल्यानुसार मानधन व निवडणूकीच्या वेळी 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.८१/का-१४८१-अ 


मतदान/मतमोजणीच्या कामासाठी द्यावयाच्या निवडणूक भत्ता देण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात 


येत आहे. 
अ.क्र संवर्ग मानधन/भत्ता रक्‍कम 
हि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा | मानधन (संपूर्ण | ₹ १५०००/- 
निर्वाचन अधिकारी निवडणूक 
प्रक्रियेसाठी) 
2 | उप जिल्हाधिकारी तथा सहायक | मानधन ₹१२०००/- 
निर्वाचन अधिकारी 
३ | गट-अ/ब मधील अधिकारी ₹१२०००/- 
४ ।गट-कमधील कर्मचारी ₹१००००/- 
५ ।गट-डमधील कर्मचारी ₹८०००/- 
६ । अधिकारी/कर्मचारी व पोलीस ' प्रत्यक्ष मतदान व 
कर्मचारी मतमोजणीच्या 
MATa केंद्राध्यक्ष/ मतमोजणी | सहभागाकरीता | ₹५००/- (प्रत्येक 
पर्यवेक्षक अतिकालिक भत्ता | दिवसाकरीता किंवा 
दिवसाच्या भागाकरीता) 
बोमतदान अधिकारी/ मतमोजणी ₹४००/- (प्रत्येक 
सहायक दिवसाकरीता किंवा 
दिवसाच्या भागाकरीता) 
क)चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ₹२५०/- (प्रत्येक 
दिवसाकरीता किंवा 
दिवसाच्या भागाकरीता) 
ड)पोलीस कर्मचारी ४०० /- प्रत्येक 
दिवसाकरीता किंवा 


दिवसाच्या भागाकरीता) 


२. सदर निवडणूक कार्यक्रमांतर्गत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत निर्वाचन अधिकाऱ्यास सहाच्य 


करणाऱया सहायक निर्वाचन अधिकाऱ्याव्यतिरिक्‍त कर्मचारीवृंदातील अधिकारी/कर्मचारी यांची 


संख्या चारपेक्षा जास्त असणार नाही. 


३. वरील मानधना व्यतिरिक्त निवडणूकीकरीता येणाऱ्या इतर खर्चामध्ये मतपत्रिका छपाई, 


लेखन सामुग्री इत्यादी बाबतच्या खर्चाची मर्यादा ₹१.०० लाख राहील व या व्यतिरिक्त 


जाहिरातीकरीता झालेला प्रत्यक्ष खर्च अनुज्ञेय राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.८१/का-१४८१-अ 


४. याकरीता होणारा खर्च जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत राबविण्यात येत 


असलेल्या “जिल्हा नियोजन समितीचे बळकटीकरण” या योजनेंतर्गत उपलब्ध तरतूदीतून 


भागविण्यात यावा. 


ष्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०१२४१७१९४४९२१६ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


VEENA RANADE 


(वीणा जि. रानडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई व नागपूर. 
३. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती (सवी. 

४. उप आयुक्‍त (नियोजन) विभागीय आयुक्त कार्यालय (सवी. 

५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. निवड नस्ती, का.१४८१-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


